अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा मंडळ, नांदेड व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०९/२०२० ते 
दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : १२/०३/२०२१ 


वाचा:- १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), 

दि.०६/०२/२००३. 

२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०२०/७२८/प्र.क्र.३०२/मोप्र-२, 
दि.०८/१०/२०२०. 

3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क., 

दि.३१/०८/२०२०. 

४) अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड यांचे पत्र क्र. जा.क्र.उपेप्रमं/ 

आस्था-१/धा.क्र.-४०२१/३२४८, दि.०४/१२/२०२०. 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व 
पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड व त्यांच्या मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग/ 
उपविभागातील मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. सदर 
पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
प्राधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ my येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०९/२०२० ते 
दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड यांच्या संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ४०९ पदांना (परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४० पदांना 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


(परिशिष्ट-ब) संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील 


अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी 
Rea नसतील, तसेच पदे व्यपगत झाळेली नसतील. 

३) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

५) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत 
सादर करण्यात यावे. 


सदर पदांच्या वेतनासाठी ळागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकावा व 


त्याखालील मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 


४७०१ 
(८०) 

0) 
(०४) 
( 


मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 

सर्वसाधारण, 

सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 

विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 


०४)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य ) 


३२ 


(४७०१ आय २०४) 
अंशदाने. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५ 


४७०१ 
(८०) 
१९०) 


( 
(०२) 


मोठे व मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 
सर्वसाधारण, 

सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 

विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, 


(02)(04) महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली sisters 


& 8 


३. 


(उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (संगणक सांकेतांक ४७०१ एच ८९९), 
गुंतवणूका. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८ / आ.पु.क., 


दि.३१/०८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/"/५/.॥ीकीवा898.0०/) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०३१२१५१२१८९०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Abhay Kesh Yedsikar 


Abhay Keshaorao ४१ 


rt t, postalCode=400032, ‘Mahi 


hi 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b004 1f388e5f397467 


. 
Ye d ५ | ka [| 37bb907e6cc635bd0fd, bhay Keshaorao 
Date: 2021.03.12 15:17:25 +05'30' 


(अभय येडसीकर) 
सहपत्र:परिशिष्टअव ब कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रांसह, 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि), जळसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्‍त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके 
अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या 
चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

६. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 

७. कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.४/५/६/८, आ.बाळापूर, हदगांव, 

नांदेड, नांदेड. 

८. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

९. आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, निवडनस्ती. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ १५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२, दि.१२/०३/२०२१ चे सहपत्र. 


दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४०९ पदे 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
1 १_| २ ३ | छे 
| o अधीक्षक अभियंता, wed | अधीक्षक अभियंता ia — = 
पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड | २ | उप अधीक्षक अभियंता विक नल 
वाघाळा नांदेड वाघाला सहायक अभियंता श्रेणी- २/ शाखा 
(एमसीएल) : अभियंता/कनिष्ठ अभियंता रै 
४ । प्रमुख आरेखक ||. ती. | 
५ | सहाय्यक आरेखक(आरेखक श्रेणी-२) a ची). | 
६ | अधीक्षक ar 
७ । प्रथम लिपिक शि क्य 
८ | वरिष्ठ लिपिक ४ 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
॥ ० | टंकलेखक ३ 
।_११_ | उच्च श्रेणी लघुलेखक La 
१२ | संगणक = aa 
१३ | वाहन चालक ae 
१४ | नाईक Lt 
१५ | शिपाई ३ 
१६ | चौकीदार a] 
एकूण| २८ 
| .१ । उप अभियंता, संकल्पचित्र शि उप अभियंता /सहायक कार्यकारी 
गट क्र. २, नांदेड वाघाळा अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-१/ 
नांदेड वाघाला (एमसीएल) उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय ति 
अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी- २/ शाखा र 
र अभियंता/कनिष्ठ अभियंता न 
सहाय्यक आरेखक (श्रेणी-२) / 
२ | आरेखक (श्रेणी-१) | ५ | 
४ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) २ 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | शिपाई i क 
७ | दप्तरी (आ. 
एकूण| १३ 
विभाग व उपविभाग एकूण | 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
Pa | 2 3 | oe | 
२.० ।कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व कार्यकारी अभियंता 1१ 
पेनगंगा प्रकल्प विभागीय | २ | उप कार्यकारी अभियंता a ae 
पथक क्र. ४, अखाडा बाळापूर उप अभियंता /सहायक कार्यकारी 
अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-१/ १ 
र उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 
४ | सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा es 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
५ | विभागीय लेखापाल | Hee = | 
६ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) —— 
७ | सहाय्यक आरेखक fee | 
८ | प्रथम लिपिक 1१ 
९ | वरिष्ठ लिपिक ४ 
कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक नि 
अ य Pee es टं 
/ 
99] १ | भांडारपाल po | 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल =a 
१३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक |__| 
१४ | संगणक po | 
१५ | वाहन चालक po | 
१६ | नाईक Le 
१७ | शिपाई ४ 
१८ | चौकौदार २ 
एकूण| ५० 
3.0 कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व 1 १_| कार्यकारी अभियंता | a | 
पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.५, उप अभियंता /सहायक कार्यकारी _ 
हदगाव-हदगाव (एमसीएल). अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-१/ 
ह उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा ४ 
: अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
४ | विभागीय लेखापाल 1 १_| 
५ | प्रथम लिपिक (नीत) 
६ | भांडारपाल 1 ae | 
७ | सहाय्यक भांडारपाल = १_| 
आरेखक (आरेखक श्रेणी-१) =e 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
| 9 २ ३ 1 ow 
९ | सहाय्यक आरेखक (आरेखक श्रेणी-२) | | 
शि o | वरीष्ठ लिपिक षु 
| 9 | लघुटंकलेखक/निम्न श्रेणी लघुलेखक | १ | 
१२ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
१३ | टंकलेखक ३ 
१४ | संगणक =a 
१५ | वाहन चालक 1 १ 
१६ | नाईक [> a 
१७ | rats षु 
१८ । चौकीदार विक. अ 
एकूण ३४ 
३.१ । उप अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा उप अभियंता /सहायक कार्यकारी शि 
प्रकल्प उप विभाग क्र.१३, अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी- 
हदगाव-हदगाव (एमसीएल). ie १/उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा ४ 
: अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) शिका 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपिक = aa 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक ae 
८ | वाहन चालक ॥__ ओह) | 
९ । शिपाई २ 
| qo | o | चौकीदार |.__ "ह. .| 
एकूण १८ 
३.२ | उप अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा उप अभियंता /सहायक कार्यकारी शि 
प्रकल्प उप विभाग क्र.२६, अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी- 
हदगाव- हदगाव (एमसीएल). i १/उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा ४ 
. अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | वरिष्ठ लिपिक शिळ ओक 
४ | अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) a 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची संख्या 


२ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| qo | (9) 


चौकीदार 


OO} A} -0 | oO] 9७८ 


एकूण 


३.३ 


उप अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा 
प्रकल्प उप विभाग क्र.२७, 
हदगाव -हदगाव (एमसीएल). 


उप अभियंता /सहायक कार्यकारी 
अभियंता /सहायक अभियंता श्रेणी-१/ 
उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 


सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| ० 


चौकीदार 


-0 | A} -0 | -0 | A] CK] oO} -5 


एकूण 


-O 
ios 


3.8 


उप अभियंता, sed पेनगंगा 
प्रकल्प उप विभाग क्र.३८, 
ढाणकी. 


उप अभियंता /सहायक कार्यकारी 
अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी- 
१/उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 


व्यि 


सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| 9° | (9) 


चौकीदार 


| A} -0 | -0 | A] OO] CK] -5 


एकूण 


me) 
ios 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
शि २ ३ 1 ow 
३.५ ।उप अभियंता, माजलगांव उप अभियंता /सहायक कार्यकारी | 
कालवा उप विभाग क्र.५६, अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी- 
हदगाव -हदगाव (एमसीएल). *) १/उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा ४ 
हि अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | वरिष्ठ लिपीक शिक उं 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
५ | अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) ae :॥ 
६ | कनिष्ठ लिपीक २ 
७ | टंकलेखक = aaa 
८ | वाहन चालक aa 
९ | शिपाई २ 
| 90 | o | चौकीदार = अश 
एकूण १८ 
विभाग व उपविभाग मिळून एकूण १२४ 
| o कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व ia | कार्यकारी अभियंता 1 ae 
पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.६, उप अभियंता /सहायक कार्यकारी शि 
नांदेड वाघाळा नांदेड अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी- 
वाघाला (एमसीएल) १ । ५/उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा ४ 
‘ अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
४ | विभागीय लेखापाल ॥ अ =| 
4 | आरेखक (आरेखक श्रेणी-१) 1 १_| 
६ । सहाय्यक आरेखक (आरेखक श्रेणी-२) a 
७ । प्रथम लिपिक aa 
८ | वरिष्ठ लिपिक षु 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
| qo | ० | टंकलेखक ३ 
हिवा १ | भांडारपाल शिक क 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल aa 
१३ | लघुटंकलेखक/निम्नश्रेणी लघुलेखक | 4 | 
१४ | संगणक |: “शी. | 
१५ | वाहन चालक = जगा 
१६ | नाईक i =| 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची संख्या 


२ 


| ४ 


१७ 


शिपाई 


5 


१८ 


चौकीदार 


(री: | 


एकूण 


३४ 


| 4 


उप विभागीय अभियंता, sed 
पेनगंगा प्रकल्प उप विभाग 
क्र.२१, पेठ उमरी - पेठ उमरी 
(एमसीएल). 


उप अभियंता /सहायक कार्यकारी 
अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी- 
१/उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 


_ 


सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| 90 | Oo 


चौकीदार 


Oo} A] OO}; -०| BD] - | 9८ | oO 


एकूण 


me) 
ios 


४.२ 


उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व 
पेनगंगा प्रकल्प उप विभाग 
क्र.३३, मुदखेड, मुदखेड 
(एमसीएल). 


उप अभियंता /सहायक कार्यकारी 
अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी- 
१/उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 


=O 


सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| qo | Oo 


चौकीदार 


Oo} A] Of}; OO; DB] OO] 9८ -8 


एकूण 


-O 
ios 


8.3 


उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व 
पेनगंगा प्रकल्प संकल्पचित्र 
गट क्र.१, नांदेड वाघाळा 


उप अभियंता /सहायक कार्यकारी 
अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी- 
१/उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 


oO 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
aay २ ३ 1 oe 
नांदेड वाघाला (एमसीएल) अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा 4 
: अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | वरिष्ठ लिपिक a 
४ | कनिष्ठ लिपिक a 
५ | टंकलेखक ae 
६ | चौकीदार = 
एकूण | 9 
४.४ | उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व उप अभियंता /सहायक कार्यकारी शि 
पेनगंगा प्रकल्प संकल्पचित्र यंता/सहायक अभियंता श्रेणी- 
गट क्र.३, नांदेड वाघाळा पी १/उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
नांदेड वाघाला (एमसीएल) री 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा i] ० 
ह अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) २ 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ 
५ | टंकलेखक =a 
६ | Bras ||. a 
एकूण oe 
विभाग व उपविभाग मिळून एकूण ९७ 
५.० | कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व 1 १_| कार्यकारी अभियंता a 
पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.८, उप अभियंता /सहायक कार्यकारी 1] 
नांदेड वाघाळा नांदेड अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी- 
वाघाला (एमसीएल) १ । ५/उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा ४ 
रै अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
४ | विभागीय लेखापाल = a 
4 | आरेखक (आरेखक श्रेणी-१) a ae 
६ | सहाय्यक आरेखक (आरेखक श्रेणी-२) | शी. 3 
७ | प्रथम लिपिक ps ५॥ 
८ | वरिष्ठ लिपिक षु 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
१० | ० । टंकलेखक 
“वत. | १ | भांडारपाल 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची संख्या 


२ 


३ 


१२ 


सहाय्यक भांडारपाल 


१३ 


ळलघुटंकलेखक/निम्नश्रेणी लघुलेखक 


१४ 


संगणक 


१५ 


वाहन चालक 


१६ 


नाईक 


१७ 


शिपाई 


AG 


चौकीदार 


एकूण 


५.१ 


उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप 
विभाग क्र.१, नांदेड 


उप अभियंता /सहायक कार्यकारी 
अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-१/ 
उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 


सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वाहन चालक 


शिपाई 


0 | - | 9७८ | oO} - | 0 | -5 


| tee | (9) 


चौकीदार 


एकूण 


T 


५.२ 


उप अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा 
प्रकल्प उप विभाग क्र.१९, 
मुदखेड मुदखेड (एमसीएल) 


उप अभियंता /सहायक कार्यकारी 
अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-१/ 
उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
अधिकारी 


सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वाहन चालक 


“0 | (२ | & | -« 


शिपाई 


“*_)) | O}] 9८ | -0 । A] -0 | -5 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
विळे हा २ ३ 1 ow | 
| ao | o | चौकीदार =e 
एकूण १८ 
५.३ । उप अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा उप अभियंता /सहायक कार्यकारी | 
प्रकल्प उप विभाग क्र.४२, अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी- 
नांदेड Ales वाघाला १ १/उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
(एमसीएल) अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा ४ 
गै अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) शिळ का 
४ | वरिष्ठलिपिक a 01) 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | टंकलेखक [> = | 
७ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
८ | वाहन चालक = का 
९. .॥ठिपाई २ 
| qo | o | चौकीदार शिक mene 
एकूण १८ 
५.४ । उप अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा उप अभियंता /सहायक कार्यकारी षि 
प्रकल्प उप विभाग क्र.४३, अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-१/ 
नांदेड नांदेड वाघाला क उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय 
(एमसीएल) अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा ४ 
डे अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) }— a3] 
४ | वरिष्ठलिपिक ee Sel 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | टंकलेखक | शा = | 
७ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
८ | वाहन चालक fi a] 
९ । शिपाई २ 
| 9° | o | चौकीदार a कळ 
एकूण १८ 
विभाग व उपविभाग मिळून एकूण १०६ 
उर्ध्व पेनगंगा अंतर्गत एकुण नियत अस्थायी पदे ४०९ 


मम ममम समन 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-ब 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२, दि.१२/०३/२०२१ चे सहपत्र. 
दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


कार्यालयाचे नाव :- उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड 


अ. कर्मचा-याचे नाव पदनाम पद सेवानिवृत्तीचा 
क्र संख्या दिनांक 
| १_| २ ३ | ee | 4 
ie . । श्री. वसंता किडठान कांबळे वाहन चालक La] ३०/०६/२०२१ 
२. | at. देविदास वामन ढवळे वाहन चालक शिका ३१/०५/२०२२ 
३. | a. सोपान संपतराव बूधवंत वाहन चाळक = ३०/०६/२०२३ 
एकूण वाहन चालक | 5३ 
४. श्री. काशीनाथ तुकाराम माने कारकून शिश ३०/०६/२०२१ 
५. श्री. गजानन हरीहरराव घन कारकून ect ३१/०७/२०२१ 
६. | ait. किशोर अनंतराव कुलकर्णी कारकून [se | 30/08/2028 
एकूण कारकून ३ 
७. | श्री. नंदकिशोर अवधुतराव हजेरी लिपिक शि ३१/०८/२०२१ 
सूर्यवंशी 
एकुण हजेरी वी 
लिपिक 
८. श्री. शंकर सटवा लोहबंदे ऑपरेटर ef 39/04/2029 
एकूणऑपरेटर| १ 
९. | श्री. मो.अलीउद्दिन खैसर मो. अनुरेखक 4 30/08/2022 
सलाउद्दीन 
एकूण अनुरेखक शिका 
१९. | ०. | शोख हकोम शेख याकूब कुरेज्ञी यांत्रिकी Loe | ३१/०७/२०२२ 
एकूणयांत्रिकी| १ | 
एकूण वर्ग ३ कर्मचारी| १० | 
| a9. | १. श्री. सोमनाथ गंगाधर अर्धापूर मुकादम 1 9१__| ३१/०१/२०२१ 
१२. | श्री. राजेंद्र व्यंकटराव जोशी मुकादम शिश ३१/०३/२०२१ 
१३. | श्री. रामा नागोराव डुबुकवाड मुकादम शिवम ३०/०६/२०२२ 
१४. | ait. मारोती व्यंकटराव निकम मुकादम se ३०/०६/२०२२ 
१५. | श्री. पांडूरंग साधोजी गोवंदे मुकादम foe २८/०२/२०२३ 
एकूणमुकादम ५ 
१६. श्री. रमेश कुंडलीक डोंगरे चौकीदार Le | ३०/०६/२०२१ 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 


१७. श्री. होख समंदर शेख मस्तान चौकीदार a 39/09/2022 
१८. | श्री. शब्बीर अहेमद शहोख अमीन चौकीदार | १ | ३१/०५/२०२२ 
१९. | श्री. बालाजी चिमनाजी चव्हाण चौकीदार 1१ ३०/०६/२०२२ 
२०. श्री. बाबु दिगाबर पांचाळ चौकीदार शिका ३०/०६/२०२२ 
२१. श्री. बाजीराव गोमाजी मेडके चौकीदार शि. आ ३१/०८/२०२२ 
२२. श्री. सुभाष संभाजी बोढारे चौकीदार शिळ ३१/०१/२०२३ 
२३. श्री. व्यंकट शंकर जाधव चौकीदार za 39/09/2028 
एकूण चौकीदार ८ 
२४. | श्री. गजानन सिघ्दोजी डुडुळे स्वच्छक | १ | ३0/०९/२०२० 
२५. | श्री. साहेबराव नारायणराव गडदे स्वच्छक | 9 | ३०/०४/२०२१ 
२६. श्री. शोख शमशुद्दीन बाबामिया स्वच्छक | १ | ३०/०४/२०२१ 
२७. | सौ. प्रभाबाई सदालाल धारु स्वच्छक | १ | 39/90/2022 
२८. | श्री. माधव मरीबा लोहबंदे स्वच्छक | १ | ३१/१२/२०२२ 
२९. | at. देवेद्र किडानराव दिक्षीत स्वच्छक | १ | २८/०२/२०२३ 
३०. श्री. शे. बाबु शो. काळू स्वच्छक | १ | ३०/०६/२०२४ 
३१. | श्री. प्रकाश शेखर चव्हाण स्वच्छक | 9 | ३०/११/२०२६ 
३२. | श्री. दत्ता कामाजी कंधारे स्वच्छक | १ | ३०/११/२०२६ 
एकूणस्वच्छक | 8 
33. | at. दिलीप दत्तात्रय वंजारे मजूर FA | २८/०२/२०२१ 
३४. | श्री. सखाराम जयराम चव्हाण मजूर | 9 | ३१/०३/२०२१ 
३५. | at. Tee हबीबखान पठाण मजुर ao ot ३१/१२/२०२६ 
३६. | श्री. रघुनाथ नामदेव सोनटक्के मजुर | 9 | ३१/०५/२०२८ 
एकूणमजूर| ४ | 
३७. | श्री. शोख मुनीर अहमद शोख पंप परिचर aa 39/09/2028 
अहमद 
एकूणपंपपरिचर| १ | 
३८. | श्री. Paws अहमदखा सहा.तारतंत्री शिका २८/०२/२०२१ 
एकूण सहा.तारतंत्री i, ef 
३९. | श्री. माणिक संभाजी खाडे सहाय्यक | ३०/०६/२०२२ 
जोडारी 
एकूण सहाय्यक जोडारी शिंका 
४०. | श्री. दामोधर पांडूरंग रत्नपारखे माळी [oa 30/99/2028 
एकूण माळी । | 
एकूण वर्ग ४ कर्मचारी | ३० 
एकूण रुपांतरीत अस्थायी पदे| ४० 


मम समम ममल 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२१/२०७/प्र.क्र.५८/मोप्र-२ 
प्रमाणपत्र 


दिनांक ०१/०३/२०२० ते दिनांक ३१/०८/२०२० या कालावधीसाठी या 


कार्यासनामार्फत अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड व त्यांच्या 


अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत/रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ मंजूर केली आहे, सदर कार्यालयांच्या संख्येत व मंजूर 


पदांमध्ये वाढ किंवा घट झाली नाही, तसेच HRMS-WRD या ई-सेवापुस्तक प्रणाळीनुसार 


तपासण्यात आले असून दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ या कालावधीसाठी नियत 


अस्थायी/रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ मंजूर करण्यास हरकत 


नसावी, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


(वि. तु. चौधरी) 
अवर सचिव, जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


